केंद्र शासनाच्या tes अप इंडिया योजनेत 
अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या 
घटकांकरीता मार्जिन मनी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: स्टॅँडई-२०२०/प्र.क्र.२३/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ मार्च, २०२१. 


वाचा: १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: मासाका-२०१८/ 
प्र.क्र.२५९(२/अजाक, दिनांक ०८ मार्च,२०१९. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सम क्रमांक, 
दिनांक ०९ डिसेंबर, २०२० 
३. आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र,दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त वाचा २ येथील दिनांक ०९ डिसेंबर,२०२० या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने कांही 
बाबींबाबत अवलंबावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत स्पष्ट निर्देश विषद करुन सुधारीत आदेश/मार्गदर्शक 
सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये उपरोक्त वाचा ३ येथील पत्राच्या अनुषंगाने 
दिनांक ०९ डिसेंबर, २०२० च्या सदर शासन निर्णयासोबतच्या “प्रस्ताव तपासणी yA" cles 
अनुक्रमांक २१ सुधारित करण्यात येत असून सदर प्रस्ताव तपासणी सूचीत अनुक्रमांक ३० व ३१चा 
समावेश करण्यात येत आहे. यामुळे सुधारीत प्रस्ताव तपासणी सूची सोबत जोडल्याप्रमाणे राहील. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१६३३२७७६२२ असा 
आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेले आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUNIL DEORAO 
SARDAR 


(सुनिल सरदार) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
. अ.मु.स. (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अ.मु.स. (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
. मा.मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर. 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर. 


Cc Av AO 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्टँडई-२०२०/प्र.क्र.२३/अजाक 


८. आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे संचळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, सर्व. 

१२. सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, सर्व. 

१३. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा. 

१४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील सर्व कार्यासने. 
१५. निवड नस्ती, अजाक कार्यासन. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्टँडई-२०२०/प्र.क्र.२३/अजाक 


प्रस्ताव तपासणी सूची 


मुद्दा 


तपशील 


तपासणी 
करणाऱ्याचे 
अभिप्राय 


२१. 


या योजनेतंर्गत सादर होणाऱ्या प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने अर्जदाराने उद्योग सुरु केल्याच्या 
दिनांकापासून पुढील तीन आर्थिक वर्षाचे 
आयकर विविरणपत्रे प्रस्तावासोबत संलग्न 
करणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचा प्रस्तावित 
असलेला उद्योग सुरु झाला नसेल तर आयकर 
विवरणपत्र सादर करण्याची अट मार्जिन मनीचा 
लाभ मंजूर करतांना शिथील करण्यात यावी. 


३०. 


अर्जदारास बॅंकेने मंजूर केलेले कर्ज प्रकल्प 
किंमतीच्या ७५% पेक्षा कमी असेल SAT प्रकरणी 
अर्जदाराने फरकाची उर्वरित रक्‍कम स्वत: बँक 
कर्ज खात्यामध्ये जमा करुन ते प्रकल्प मुल्याच्या 
७५% इतके होईल, याची दक्षता घ्यावी. 
अर्जदाराने सदर जमा रकमेसंबंधीची 
कागदपत्रे/पुरावे बँकेमार्फत प्रस्तावासोबत 
सादर करणे आवश्यक राहील. त्याचप्रमाणे 
अर्जदाराने फरकाची रक्‍कम बँक कर्ज खात्यात 
ठेवावी व सदरची रक्कम प्रकल्प 
उभारणीसाठीच खर्च करावी. या अटीच्या अधीन 
राहून १५% इतका माजिन मनी अर्जदारास 
उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 


२३१. 


प्रत्यक्षात सुरु असलेल्या तथापि, स्टंड अप 
इंडिया योजनेअंतर्गत मंजूर नसलेल्या प्रकल्पाचे 
हस्तांतरण वारसाला किंवा इतरांना करुन 
अर्जदाराला स्टॅंड अप इंडिया योजनेचा लाभ 
अनुज्ञेय राहणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


